सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील एकूण 
तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेपैकी उर्वरित 
निधीचे डिसेंबर, २०१९ अखेर पर्यंतचे वितरण 
नागपूर फ्लाईंग क्लब, नागपूर 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीयुडी १११९/प्र.क्र.४१/२८-अ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ जुले, २०१९ 


वाचा:- १) शासन निर्णय समक्रमांकित दिनांक २४ मे २०१९ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि. ८.७.२०१९. 
३) शासन परिपत्रक, सा.प्र.वि, क्र.बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.९६/२०१९/२५, 
दि. ९/७/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

वित्त विभागाच्या दिनांक ८/७/२०१९ च्या झासन परिपत्रकान्वये अन्वये सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षातील नऊमाहीकरीता म्हणजेच डिसेंबर, २०१९ अखेर योजनांतर्गत व योजनेतर 
अर्थसंकल्पीत निधी खर्च करण्याची ६०% च्या मर्यादा विहित केली आहे. त्यानुसार सन २०१९-२० 
या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या मंजूर लेखाअनुदानाचे लेखाशिर्ष निहाय वाटप 
करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक ८/७/२०१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार “मागणी क्र. ए-७, ३०५३ नागरी 
विमानचाळन-००३, प्रशिक्षण (००) (०१) नागपूर उड्डाण क्लबसाठी सहायक अनुदान (३०५३ 0092)” 
अन्वये सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षातील नऊमाहीकरीता डिसेंबर, २०१९ अखेर नागपूर फ्लाईंग 
क्लब नागपूर यांना एकूण मंजूर रु.९२,१४,०००/- इतक्या तरतूदीच्या ६०% च्या मर्यादेत 
रु.५५,२८,४००/- इतकी तरतूदीच्या वितरणास मंजूरी दिली आहे. सदर रक्कमेपैकी प्रथम चारमाही 
करीता रू. ३०,७३,०००/- (अक्षरी रूपये तीस लाख त्र्याहत्तर हजार फक्त) इतके अर्थसंकल्पीय 
ळेखाअनुदान वितरीत करण्यात आळे आहे. उर्वरित रु.२४,५५,४००/- इतके अनुदान वितरीत 
करण्यास येत आहे. 


२. सदर खर्च मासिक निधी वितरण प्रणालीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतूदी एवढाच मर्यादित ठेवावा व विवक्षीत बाबींवरच खर्च करण्यात यावा. तसेच खर्चाचा प्रगती 
अहवाल प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत शासनास सादर करावा. त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या 
दिनांक ८/७/२०१९ च्या परिपत्रकातील संबधित अटींचे पालन करण्यात यावे. 


३. सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता निधी वितरणासाठी तहसिलदार (सामान्य प्रशासन) 
विभागीय आयुक्त कार्यालय ,नागपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी व विभागीय आयुक्त, 
नागपूर यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी १११९/प्र.क्र.४१/२८-अ 


(रुपयात) 
मागणी प्रधानशीर्ष/ उद्दिष्ट वित्तीय वर्ष | अर्थसंकल्पीय| अर्थसंकल्पीय ६०% च्या 
क्र गौण शीर्ष २०१९-२० चे | तरतूदीपैकी । तरतूदीपैकी ६०% । मर्यादेत 
अर्थसंकल्पीय ६०% च्या मर्यादेत उर्वरित 
तरतूद रक्‍कम  । वितरीत चारमाही डिसेंबर 
लेखानुदान २०१९ अखेर 
(एप्रिल,२०१९ ते ats 
जुलै पर्यंत 
52098) 
अनुदान 
TZ | 3043, नागरी ३१-सहायक 20,00,000 | १२,००,००० ६, ६७,००० ५,३३,००० 
विमानचालन-००३, अनुदान (वेतनेतर) 
प्रशिक्षण (००) (०१) 
नागपूर उड्डान 
कक्‍्लबसाठी 
सहायक SIEM |e §2,9¥,000 अंकल त 98,22,800 
(0490092) | See 
नुदान (वेतन) 
एकूण ९२,१४,००० | ५५,२८,४०० ३०,७३,००० २४,५५,४०० 


४. 


सबब सन २०१९-२० आर्थिक वर्षातील नऊमाही डिसेंबर, १९ अखेरपर्यंत साठी 


रु.२४,५५,४००/- (अक्षरी रूपये चोवीस लाख पंचावन्न हजार चारशे फक्त) इतकी अनुदानाची रक्‍कम 
नागपूर फ्लाईंग क्लब यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


& . 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक क्र. २०१९०७२५१०५०१८२५०७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर 


निवडनस्ती. 


BHARAT BUDHAJI : 


GAWADE 


(भ. बु. गावडे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी,नागपूर 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. सामान्य प्रशासन विभाग /कार्या.२५, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


